मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील ४ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.८९/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १२ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमसीटी 9298/2-XXXV,(TR), दिनांक २०.०९.१९७७ 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.८९/परि.५, दिनांक ०४.०४.२०१८ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ०७.०९.२०१८ 

४) सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.४३०/२०१८, 

दिनांक ०४.१०.२०१८ 

प्रस्तावना :- 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांच्या आस्थापनेवर एकूण १३ पदे कार्यरत असून 
त्यामध्ये ९ स्थायी व ४ अस्थायी पदे आहेत. सदर ४ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर ४ 
अस्थायी पदांची मुदत दिनांक ३०.०९.२०१८ रोजी संपली असून सदर पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ 
पासून पुढे मुदतवाढ देण्याबाबत सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ 
येथील पत्रान्वये शासनास विनंती केळी आहे. सदर पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ पासून पुढे 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील खालील ४ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ ही 
न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरीत निकाली काढणे, निकाली काढलेल्या दाव्यांचे माहे 
डिसेंबर,२०१८ व फेब्रुवारी,२०१९ अखेरचे विवरणपत्र शासनास सादर करणे तसेच माहे 
सप्टेंबर,२०१८ अखेर प्रलंबित असलेल्या दाव्यातील ५० टक्के दावे निकाली काढल्याचे दिसून न 
आल्यास पुढील मुदतवाढ मिळणार नाही, या अटीच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । पदाचे नांव पद संख्या | पदे निर्माण केलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
aa . | लिपिक- aa शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१८३/६()1॥/५-६, 
टंकळेखक दि. १८.१०.१९८४ 
2. | टंकलेखक ha शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१८३/६()1॥१/५-६, 
दि. १८.१०.१९८४ 
३. । बेलिफ शिंगी शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१७८/३ 13/॥-६, 
दि. ०७.०८.१९८० 
४. | शिपाई aa शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१७८/३ TRA-E, 
दि. ०७.०८.१९८० 
एकूण ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-१०१७/प्र.क्र.८९/परि-५ 


२. या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१-वाहनांवरील कर, (००) ८००-इतर खर्च, 
(००) (०१) मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (२०४१ 0924)” या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ 
या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ७ 
सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०१२१५२१३००२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sarangkumar Vasantrao Patil 
=Gover 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, 
1] postalCo ita 
2.5. 


)0032, st=Maharashtra, 
: f4eb5e 1 2b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba77 
108c21a289d50d4b, 


7 serialNumber=47644ba707f1cc419e5362269a74b7b1 ec6ab4f7456 
asantrao Pati seen eee 
Date: 2018.10.12 15:23:00 +05'30' 


(सारंगकुमार पाटील) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 
१. जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा, पुणे. 
२. सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
५. वित्त विभाग (व्यय-८/ वित्तीय सुधारणा/आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
६. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, (बीयुडी-१/ परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती / परिवहन-५ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


